कुरार पोलीस स्टेशन, मालाड येथील गु.नों.क्र 
२४९/२०१८ (सचिन सावंत खून प्रकरण) या गुन्हयातून 
उद्भवणा-या मा. सत्र न्यायालय, दिंडोशी, मुंबई या 
न्यायालयातील न्याय प्रकरणात विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून न्यायालयीन कामकाज 
हाताळण्यासाठी यापूर्वी केलेली अँड. श्री. राजा ठाकरे 
यांची नियुक्‍ती रद्द करुन त्यांच्या ऐवजी विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अँड. 
श्री. वैभव बगाडे यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एसपीपी १०१८/प्र.क्र.३५१/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २७ नोव्हेंबर, २०२० 


संदर्भ :- (१) विधी व न्याय विभाग, अधिसूचना क्र. एसपीपी-२०१८/यु.ओ.आर.९४/का-१४, 
दिनांक १७.११.२०१८ 
(२) विधी व न्याय विभाग, अधिसूचना क्र. एसपीपी-२०१८/यु.ओ.आर.९४/का-१४, 
दिनांक ०२.०९.२०२०. 
प्रस्तावना:- 
कुरार पोलीस स्टेशन, माळाड येथील गु.नों.क्र. २४९/२०१८ (सचिन सावंत खून प्रकरण) या 
गुन्हयातून मा. सत्र न्यायालय, दिंडोशी, मुंबई या न्यायालयात दाखल होणा-या न्याय प्रकरणात 
विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून न्यायालयीन कामकाज हाताळण्यासाठी यापूर्वी संदर्भ क्र. (१) 
वरील विधी व न्याय विभागाच्या दि.१७.११.२०१८ रोजीच्या आदेझान्वये अँड. श्री. राजा ठाकरे यांची 
नियुक्‍ती करण्यात आली होती. संदर्भ क्र. (2) वरील विधी व न्याय विभागाच्या दि. ०२.०९.२०२० 
रोजीच्या आदेशान्वये अँड. श्री. राजा ठाकरे यांची नियुक्‍ती या दिनांकापासून रद्द समजण्यात येऊन 
सदर प्रकरणी त्यांच्या ऐवजी विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. 
श्री. वैभव बगाडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अँड. श्री. वैभव बगाडे यांना व्यावसायिक फी 
अदा करण्याची बाब शासन विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

कुरार पोलीस स्टेशन, मालाड येथील गु.नों.क्र. २४९/२०१८ (सचिन सावंत खून प्रकरण) या 
गुन्हयातून मा. सत्र न्यायालय, दिडोंशी, मुंबई येथे दाखळ करण्यात आलेल्या न्याय प्रकरणी विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून काम पाहण्यासाठी अँड. श्री. वैभव बगाडे यांना खालीलप्रमाणे 
व्यावसायिक फी अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 
अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी ...रू. २५,०००/- (रुपये पंचवीस हजार फक्त) 
ब) विचारविनिमय फी (प्रति तास)(कमाल मर्यादा अटीशिवाय) रू. ४,०००/-(रुपये चार हजार फक्त) 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी १०१८/प्र.क्र.३५१/पोल-१० 


सदर व्यावसायिक फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. श्री. वैभव बगाडे यांना अनुज्ञेय 
होणार नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता व्यावसायिक फीचे प्रदान 
करण्यात येणार नाही. 
२. FS. श्री. वैभव बगाडे यांना अनुज्ञेय असलेल्या व्यावसायिक फीचे प्रदान दर दोन महिन्याच्या 
न्यायालयीन कामकाजानंतर करण्यात यावे. मा. न्यायालयीन कामकाजाचे परिणामकारक 
सुनावणीचे दिवस संबंधित प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी नाही, अशा 
अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकांकडून तपासून, प्रमाणित करुन घेण्यात 
यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान अँड. श्री. वैभव बगाडे यांना होणार नाही, याची दक्षता 
संबंधित पोलिस उपायुक्त यांनी घ्यावी. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) (१०८), राज्य 
पोलीस मुख्यालय (०२) (09) शहर पोळीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक व विशेष 
सेवा या लेखाशीर्षाखाळील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र. ४६०/२०/व्यय-७, दि. ११.११.२०२० अन्वये 
प्राप्त शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२०११२७१६२०००५६२९ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Neelam Girish Sangwai 
=Home Department, 


Neelam Girish Sangwai 


jadbff901fbbbf45cc393dbd6aa91 fbd6ca, 
|06abb4e6a7b5820c3a929f328ad6cOd\ 


(नीलम संगवई) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, 
प्रत:<- 
१. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
२. सह पोलीस आयुक्त (गुन्हे), बृहन्मुंबई. 
३. पोलीस उपायुक्त(गुन्हे अन्वेषण विभाग), युनिट-१२, मुंबई. 
४. वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक, (गुन्हे अन्वेषण विभाग ), युनिट-१२, दहिसर, मुंबई 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. विधि व न्याय विभाग(का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 
९. वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. अँड. श्री.वैभव बगाडे, बी-३०५, समजदीप को-ऑ.हौ.सो., अदुकीया रोड, एस.व्ही.रोड, 
कांदिवली (प), मुंबई-४०० ०६७. 
११. निवड नस्ती/पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


